अधीक्षक अभियंता, नांदेड पाटबंधारे मंडळ, नांदेड या 
कार्यालयाच्या अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता, उर्ध्व 
पैनगंगा प्रकल्प (भूवि) विभाग, नांदेड व त्या अंतर्गत उपविभाग 
कार्यालयातील नियत अस्थायी व रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील पदांना दिनांक ०१/०३/२०२३ ते दिनांक 
३१/०८/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 

जलसंपदा विभाग 

शासन निर्णय क्रमांक: मुदतवाढ - २०२२/१८३/प्र.क्र.७९/मोप्र-२ 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 

दिनांक : ०५/०४/२०२३ 


वाचा:- १ जलसंपदा विभाग, शा.नि.क्र. आढावा-१००२/(३३५/२००२)/आ(प्रशि), दि.०६/०२/२००३. 
२ जलसंपदा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: मुदतवाढ-२०२२/१८३/प्र.क्र.७९/मोप्र-२, 


दि. ०७/१०/२०२२. 


३) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.०८/०२/२०२३. 
४ अधीक्षक अभियंता, नांदेड पाटबंधारे मंडळ, नांदेड यांचे पत्र क्र.जा.क्र.नांपाम/आस्था-३/ 
धा.क्र.६१६८/३६२, दि. १८/०१/२०२३ अन्वये प्राप्त प्रस्ताव. 


प्रस्तावना:- 


जलसंपदा विभागाच्या संदर्भाधीन क्र.१ येथील दि.०६/०२/२००३ च्या शासन निर्णयान्वये अधिक्षक 
अभियंता, नांदेड पाटबंधारे मंडळ, नांदेड या कार्यालयाच्या अधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता, उर्ध्व पैनगंगा 
प्रकल्प (भूवि) विभाग, नांदेड व त्या अंतर्गत उपविभाग कार्यालयातील मंजूर असलेल्या नियत अस्थायी 
आस्थापनेवरील व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांची निर्मिती सुधारीत आकृतीबंधानुसार निश्चित 
करण्यात आली आहे. सदर पदांना खालील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये 
दि.०१/०९/२०२२ ते दि.२८/०२/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. 


कार्यालयाचे नाव नियत अस्थायी आस्थापना | रूपांतरीत अस्थायी 
आस्थापना 
कार्यकारी अभियंता, उर्ध्व पैनगंगा प्रकल्प ३४ पदे ०२ पदे 
(भू-विकास) विभाग, नांदेड 
उप विभागीय अभियंता, उर्ध्व पैनगंगा प्रकल्प | १८ पदे 
(भू.वि.) उप विभाग क्र.१, नांदेड 
उप विभागीय अभियंता, उर्ध्व पैनगंगा प्रकल्प | १८ पदे 
(भू.वि) उप विभाग क्र.,३ नांदेड 
उप विभागीय अभियंता, पूर्णा आधुनिकीकरण | १८ पदे 
उपविभाग क्र.३, हट्टा कम्प तुप्पा 
एकुण | ८८ पदे ०२ पदे 


सर्व प्रशासकीय विभागांना त्यांच्या आकृतीबंधात समाविष्ट असलेल्या अस्थायी पदांना तसेच यापूर्वी 
आढावा मंजूर केल्यानंतर निर्माण करण्यात आलेल्या परंतु ज्यांचा समावेश आकृतिबंधात करण्यात आलेला 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ - २०२२/१८३/प्र.क्र.७९/मोप्र-२ 


नाही, अशा अस्तित्वात असलेल्या सर्व अस्थायी पदांना दि.०१/०३/२०२३ ते दि.३१/०८/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्याचे प्राधिकार वित्त विभागाच्या संदर्भ o.3 येथील शासन निर्णयान्वये देण्यात आले आहेत. 

संदर्भ क्र.४ येथील प्रस्तावास अनुसरून सदर पदांना दि. ०१/०३/२०२३ ते दि.३१/०८/२०२३ पर्यंत 
मुदतवाढ देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


अधीक्षक अभियंता, नांदेड पाटबंधारे मंडळ, नांदेड यांच्या संदर्भ क्र.४ अन्वये प्रस्तावित केल्यानुसार 
सोबतच्या परिशिष्ट - ap व परिशिष्ट - <a मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ८८ पदांना 
(परिशिष्ट--अ) व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ०२ पदांना (परिशिष्ट-*ब*) संदर्भ क्र. ३ येथील वित्त 
विभागाच्या शासन निर्णयान्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान केलेल्या अधिकारानुसार, खालील तक्त्यात 
दर्शविल्याप्रमाणे दि. ०१/०३/२०२३ ते दि.३१/०८/२०२३ पर्यंत मुदतवाढ देण्यास खालील अटींच्या अधिन राहून 
मंजूरी देण्यात येत आहे. 


१) उपरोक्त सर्व पदे विभागाने प्रस्तावित केलेल्या कालावधीत कार्यरत असतील. 

२) ही पदे आकृतीबंधानुसार मंजूर असतील व मंजूर आकृती बंधाच्या मर्यादेत असतील, सहा 
महिन्यापेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नसतील, तसेच पदे व्यपगत झालेली नसतील. 

३) रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदे, त्या पदावर कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंत चाळू राहतील. 

४) यासर्व पदांच्या पुढील मुदतवाढीचा प्रस्ताव विनाविलंब सादर करावेत. 

५) पुढील प्रस्ताव विहित प्रपत्रात प्रमाणपत्रासह त्या त्या कालावधीच्या दिनांकासहीत सादर करण्यात 
यावेत. 


२. सदर पदांच्या वेतनासाठी लागणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा व त्याखालील मंजूर 
झालेल्या अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


उर्ध्व पैनगंगा प्रकल्प (भूवि) विभाग, नांदेड अंतर्गतच्या पुर्णा आधुनिकीकरण उपविभाग क्र.३ हट्टा कॅम्प तुप्पा 
वसाहत या कार्यालयासाठी होणारा खर्च : 

मागणी क्रमांक आय - ३, 

मुख्य लेखाशिर्ष २७०१, 

मोठे व मध्यम पाटबंधारे, 

(००१) संचालन व प्रशासन, 

(०६) लाभक्षेत्र विकास आस्थापना, 

(०६) (०४) अधीक्षक अभियंता, नांदेड पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, नांदेड (अनिवार्य)(२७०१ बी १९१) 


इतर कार्यालयासाठी होणारा खर्च : 

मागणी क्र. आय-३ मुख्य लेखाशिर्ष, 

२७०५ लाभक्षेत्र विकास, (००१) संचालन व प्रशासन, 

(४३९) अधीक्षक अभियंता, नांदेड पाटबंधारे मंडळ, नांदेड, 

(००) (०२) भुविकास कामे आस्थापना (अनिवार्य) (२७०५ ३६७६). 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ - २०२२/१८३/प्र.क्र.७९/मोप्र-२ 


३. हा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांकः पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.०८/०२/२०२३ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या प्राधिकारानुसार निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०४१०१८२०२३१३२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


lly signed by ABHAY KESHAORAO YEDSIKAR 


ig 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WATER 
A B H AY K E H A R A RESOURCES DEPARTMENT, 
25. 


4.20=5724dd2e45895f7c2ab554c8d0b004 1f388e5f397467¢37bb 
907e6cc635bd0fd, postalCode=400032, st=Mah: 


YEDSIKAR ie ae 
(अभय येडसीकर) 
सहपत्र: परिशिष्ट “अ” व “ब” कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रत सहपत्रासह, 

१. महालेखापाल-२ (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

२. महालेखापाल-२ (लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

३. कार्यकारी संचालक, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ, औरंगाबाद. 

४. मुख्य अभियंता व मुख्य प्रशासक (लाक्षेवि, जलसंपदा विभाग, औरंगाबाद. 

५. अधीक्षक अभियंता, नांदेड पाटबंधारे मंडळ, नांदेड. 

त्यांना कळविण्यात येते की, प्रस्तुत शासन निर्णयान्वये मंजूरी दिलेल्या अधिकारी/कर्मचारी 

यांच्या व्यतिरिक्त इतर अधिकारी/कर्मचारी यांची वेतन व देयके अदा केल्यास तसेच या शासन 
निर्णयान्वये दिलेल्या मंजूरीचा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्षरित्या चुकीचा अर्थ लावून अन्य अधिकारी/कर्मचारी 
यांची वेतन देयके अदा केल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी आहरण व संवितरण अधिका-यांवर 
राहील. त्याचप्रमाणे भविष्यात प्रस्ताव पाठवितांना अचुक लेखाशिर्ष सादर करण्याची दक्षता घ्यावी. 
कार्यकारी अभियंता, उर्ध्व पैनगंगा प्रकल्प (भूवि) विभाग, नांदेड. 
वित्त विभाग ( व्यय-१२), मंत्रालय, मुंबई. 
आ-(प्रशि) /अर्थ-१, जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
मोप्र-२ कार्यासन, जलसंपदा विभाग, निवडनस्ती. 


on SG &M 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ - २०२२/१८३/प्र.क्र.७९/मोप्र-२ 


परिशिष्ट - 


“ rT 3 


शासन निर्णय क्रमांक : मुदतवाढ - २०२२/१८३/प्र.क्र.७९/मोप्र-२, दिनांक ०५/०४/२०२३ चे सहपत्र. 


दिनांक ०१/०३/२०२३ ते दि.३१/०८/२०२३ या कालावधीसाठी नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ८८ पदे 


| कार्यालयाचे नाव विभाग / उप विभाग | 


पदनाम 


| पदांची संख्या । 
v. 


(अ) 


२. 
कार्यकारी अभियंता, उर्ध्व पैनगंगा प्रकल्प 
(भू-विकास) विभाग, नांदेड 


3. 
कार्यकारी अभियंता 


श्‌ 


उप कार्यकारी अभियंता 


भांडारपाल 


सहाय्यक भांडारपाल 


वभागीय लेखापाल 


प्रथम feta 


आरेखक | 


शाखा अभियंता/ कनिष्ठ अभियंता 


वरिष्ठ fete 


कनिष्ठ लिपीव 


सहायक आरेखक 


टंकलेखक 


संगणक 


लघुलेखक 


वाहन चालक 


नाक | 


शिपाई 


।चोकोदारा || 


> | .£ | »० | Ww] Ww] Ww] Ww] "< | oO] Kw] »/०|। w|]w|w|w 


(अ) एकूण 


au 
x“ 


(ब) 


उप विभागीय अभियंता, उर्ध्व पैनगंगा प्रकल्प 
(भू वि.) उप विभाग क्र.९, नांदेड 


उप विभागीय अभियंता 


wo 


शाखा अभियंता / कनिष्ठ 
अभियंता 


वरिष्ठ लिपीव 


कनिष्ठ लिपीव 


अनुरेखक 


टंकलेखक 


स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक 


वाहन चालक 


शिपाई 


pare | 


| “५ | ».० | ७< | ».० | »/० “९० ».०।| «K 


(ब) एकूण 


A) 
९* 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ - २०२२/१८३/प्र.क्र.७९/मोप्र-२ 


संख्या 


एकूण (अ) + (ब) + (क) +S) 


अ.क्र. | कार्यालयाचे नाव विभाग / उप विभाग | पदनाम | पदांची संख्या । 
| १. | 9 २. ३. हॅ. 
(क) | उप विभागीय अभियंता, उर्ध्व पैनगंगा प्रकल्प | उप विभागीय अभियंता १ 
(fa) उप विभाग क्र.,३ नांदेड 
शाखा अभियंता / कनिष्ठ डु 
अभियंता 
वरिष्ठ लिपीव १ 
कनिष्ठ लिपीव २ 
अनुरेखक १ 
टंकलेखक १ 
स्थापत्य अभियांत्रिको सहायक डु 
वाहन चालक १ 
शिपाई २ 
pare || g 
(क) एकूण १८ 
(ड) | उप विभागीय अभियंता, पूरण उप विभागीय अभियंता १ 
आधुनिकीकरण उपविभाग क्र.३, हट्टा कॅम्प 
तुप्पा 
शाखा अभियंता / कनिष्ठ डु 
अभियंता 
वरिष्ठ forts १ 
कनिष्ठ लिपीव २ 
AREF १ 
टंकलेखक १ 
स्थापत्य अभियांत्रिको सहायक डु 
वाहन चालक १ 
शिपाई २ 
।चोकोदारा | १ 
(ड) एकूण शट 
मंडळ, विभाग, उपविभाग यांच्या अंतर्गत एकूण नियत अस्थायी पदां ८८ 


येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर येर OK 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ - २०२२/१८३/प्र.क्र.७९/मोप्र-२ 


परिशिष्ट - “ब” 


शासन निर्णय, क्र.मुदतवाढ-२०२२/१८३/प्र.क्र.७९/मो.प्र.--२, दिनांक: ०५/०४/२०२३ चे सहपत्र 


दिनांक ०१/०३/२०२३ ते दिनांक ३१/०८/२०२३ या कालावधीसाठी रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ०२ पदे 


मंडळ कार्यालयाचे नाव : अधीक्षक अभियंता, नांदेड पाटबंधारे मंडळ, नांदेड. 


विभागाचे नाव : कार्यकारी अभियंता, उर्ध्व पैनगंगा प्रकल्प (भू. वि.) विभाग, नांदेड. 


अ.क्र. | पदनाम पद ial ॥ कळा तते 1 नाव पैवानिवृत्तीचा दिनांक 
संख्या 
a 3 v ष्‌ 
1. सर्वश्री. 
चि कारकुन ०२ १ | मनोज त्रिबकराव पांडे २९/०२/२०२४ 
२ | मुसाखान इसाखान पठाण ३१/०५/२०२३ 


वर्ग ३ पदे - एकूण ०२ 


रूपांतरीत अस्थायी पदांची संख्या एकुण पदे = ०२ 


Oi 2s 2s 246 os 28 2k 2k 2 2 2 2 2 ok 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


